सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई या कार्यालयामार्फत 
७ महसूली विभागात, ७ मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग 
आयोजित करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मपुवि-२०२४ /प्र.क्र.१०७/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक - मपुवि २०२४/प्र.क्र.१०७/सां.का.२, 
दि.२९.०७.२०२४ 
२. संचालक, पुराभिलेख संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पुरा.संचा/संकलन/मोलिप्रव / 
२०२४/बी-१३४६, दि.३०.०८.२०२४. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक महत्वाचा दस्तऐवज आजही मोडी लिपीमध्ये उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या 
मोडी लिपी वाचणाऱ्यांची संख्या नगण्य असल्यामुळे, कालबाह्य होत असलेल्या मोडी लिपीला पुनजिवित 
करुन त्याचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होण्यासाठी व शासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रे वाचन / लिप्यांतर होऊन 
त्याचा व्यावहारिक उपयोग होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासनीक 
नियंत्रणाखालील पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाकडून, प्रत्येक आर्थिक वर्षात प्रत्येक महसूली 
विभागात १ याप्रमाणे ७ महसूली विभागात (नागपूर, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोकण- 
१, कोकण-२) याप्रमाणे एकूण ७ मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यास व प्रती प्रशिक्षणासाठी 
रु. ७५,०००/- इतक्या अंदाजित खर्चास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

आता, संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांनी, संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये, ०9 महसूली 

विभागात, ०७ मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यासाठी होणाऱ्या रु.५,२५,०००/- इतक्या खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदरहू प्रस्तावास वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई या कार्यालयामार्फत, प्रत्येक महसूली विभागामध्ये ०१ याप्रमाणे, ०७ 
महसूली विभागात (नागपूर, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, कोकण-१, कोकण-२), ०७ मोडी 
लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यासाठी होणाऱ्या रु.५,२५,०००/- (रुपये पाच लक्ष पंचवीस हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास, या शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२ सदरचा खर्च “मागणी क्र. क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०४ पुराभिलेख (०१) (०२) 
पुराभिलेख कार्यालये (२२०५ १७९५) (अनिवार्य) १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वित्तीय 
वर्षात उपलब्ध करण्यात आलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२४ /प्र.क्र.१०७/सां.का. २ 


०३. संचालक, पुराभिळेख संचालनालय,मुंबई यांना यासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत असून, त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबधीच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास 
प्राधिकत करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शा.नि. क्र. वि.अ.प /२०१३ /प्र.क्र.३० / २०१३/विनियम, भाग 
दोन, दि.१७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-एक, उप विभाग-तीन, अ.क्र.४, 
परिच्छेद २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या 
अनौ.सं.क्र.६४३/२०२४, व्यय-१५, दि.२०.०९.२०२४ अन्वये, दिलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००८१२३२२५००२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राने राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा मा. राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.२/अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सां.का.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


